राज्यातील आदिवासी विकास विभागाच्या 
अधिनस्त अनुदानित आश्रम शाळा तसेच 
नामांकित शाळा यांचे मूल्यमापन 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- नानिशा-११२२/प्र.क्र.३८/का.१२ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादामा कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०००३२ 
दिनांक :- २० सप्टेंबर, २०२२. 


वाचा :- 

. आदिवासी विकास विभाग, झासन निर्णय क्र. शाआझ्ा-२००८/प्र.क्र.८१/का.१२ दि.२८.०८.२००९. 

. आदिवासी विकास विभाग, झासन निर्णय क्र. नानिशा-२०१५/प्र.क्र.३८७/का.१२,दि.२७.०६.२०१६. 

. आदिवासी विकास विभाग, झासन निर्णय क्र. नानिशा-२०१८/प्र.क्र.२१/का.१२ दि.१८.०५.२०१८ 

. आदिवासी विकास विभाग, शासन शुध्दीपत्रक क्र. नानिशा-२०१८/प्र.क्र.२१/का.१२ 
दि.०९.०६.२०१८ 


ae) 


cc “८७० A 


प्रस्तावना :- 


राज्यातील डोंगराळ व दुर्गम भागातील सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागासलेल्या जनतेच्या 
सर्वांगिण प्रगतीसाठी क्षेत्र विकासाचा दृष्टीकोन स्विकारण्यात आला. या कार्यक्रमाअंतर्गत आदिवासी 
क्षेत्राचा विकास होण्यासाठी मूळ केंद्र स्थान म्हणून तेथे आश्रमशाळा असावी असे ठरविण्यात आले. त्यास 
अनुसरून राज्यात सन १९५३ - ५४ पासून स्वयंसेवी संस्थांमार्फत अनुदानित आश्रम शाळा चालविण्याची 
योजना कार्यान्वीत करण्यात आली. शासनाने वेळोवेळी या अनुदानित आश्रमशाळांमध्ये कोणकोणत्या सोई 
सुविधा उपलब्ध करून द्यावयाच्या आहेत याबाबत सुचना निर्गमित केल्या आहेत. 


अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्याना इंग्रजी माध्यमातून शिक्षण घेण्याच्या संधी उपलब्ध करुन 
देण्याच्या हेतूने विद्यार्थ्याना इंग्रजी माध्यमाच्या नामांकित निवासी शाळांमध्ये शिक्षण देण्याची योजना 
शासनाच्या संदर्भ क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये सन २०१०-११ पासून सुरु करण्यात आलेली आहे. 
संदर्भ क्र.३ येथीळ शासन निर्णयान्वये नामांकित शाळांच्या निवडीची सुधारित कार्यपध्दती विहीत करण्यात 
आली आहे. 

राज्यात शिक्षण हक्क कायदा लागू झाल्यानंतर ग्रामीण भागातील वाडी वस्त्यांवर जिल्हा 
परिषदांमार्फत प्राथमिक शिक्षणाच्या सोई उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. बदलत्या परिस्थितीत 
आदिवासी समाजातील पालकांचा ओढा देखील त्यांच्या पाल्यांना इंग्रजी माध्यमातून शिक्षण देण्याकडे 
आहे. विभागामार्फत सद्यस्थितीत एकूण ५४० अनुदानित आश्रमशाळांमध्ये अंदाजे २,४०,००० विद्यार्थी व 
एकूण १४८ नामांकित झाळांमध्ये अंदाजे ४९,००० विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. या शिवाय विभागामार्फत 


शासन निर्णय क्रमांकः नानिशा-११२२/प्र.क्र.३८/का.१२ 


एकूण ४९७ शासकीय आश्रमशाळांमध्ये अंदाजे १,९०,००० विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. विभागामार्फत आता 
इंग्रजी माध्यमाच्या शासकीय आश्रमशाळा देखील सुरु करण्यात आलेल्या आहेत. तसेच ३७ एकलव्य 


मॉडेल रेसींडेन्शीयल स्कुलच्या माध्यमातून देखील विद्यार्थ्यांना इंग्रजी माध्यमातून शिक्षणाच्या संधी 


उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या आहेत. 


उपरोक्त वस्तुस्थिती विचारात घेऊन स्वयंसेवी संस्थामार्फत चालविण्यात येणाऱ्या अनुदानित 


आश्रमशाळा तसेच नामांकित शाळांमधून अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना पुरेशा सोयी सुविधा उपलब्ध 


करुन दिल्या जात आहे किंवा कसे तसेच त्यांना दर्जेदार शिक्षण fees जात आहे किंवा कसे याचे 


मुल्यमापन करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


आता विभागांतर्गत अनुदानित आश्रमशाळा व नामांकित झाळांचे मुल्यमापन करण्यासाठी निरीक्षण 
/ तपासणी समिती व पर्यवेक्षण समिती गठीत करण्यात येत आहे. 


अ) निरीक्षण /तपासणी समिती :- सदर समितीमध्ये खालीलप्रमाणे सदस्य असतील. 


अ.क्र पदनाम समितीवरील पदनाम 
aa संबंधित उप विभागीय अधिकारी समिती प्रमुख 
२ संबंधित तहसिलदार सदस्य 
३ | संबंधित गट शिक्षण अधिकारी सदस्य 
8 संबंधित कनिष्ठ/शायखा अभियंता सदस्य 
५ संबंधित जिल्हयातील वर्ग-२ पदावरील महिला सदस्य 
अधिकारी 
ि संबंधित प्रकल्प अधिकारी/सहायक प्रकल्प सदस्य सचिव 
अधिकारी 
टिप :- ज्या ठिकाणी भारतीय प्रशासन सेवेतील अधिकारी हे प्रकल्प अधिकारी म्हणून कार्यरत 
असतील, त्या ठिकाणी प्रकल्प अधिकारी हे समितीचे अध्यक्ष असतील व त्या ठिकाणी संबंधित 
सहायक प्रकल्प अधिकारी हे समितीचे सदस्य सचिव राहतील. 


समितीची कार्यकक्षा - आदिवासी विकास विभागाने / आदिवासी विकास आयुक्तालयाने 


निर्धारीत केलेल्या तपासणी सुचीनुसार (प्रत संलग्न सदर तपासणी समिती अनुदानित 
आश्रमशाळा तसेच नामांकित निवासी शाळा यांची तपासणी करुन गुणांकन/शाळेचा दर्जा 
निश्चित करतील. शौक्षणिक दर्जा, वार्षिक निकाल, विद्यार्थ्यांची शौक्षणिक प्रगती, विद्यार्थ्याचे 


पृष्ठ ५२ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः नानिशा-११२२/प्र.क्र.३८/का.१२ 


आरोग्य भौतिक सोयी सुविधा इ. बाबींची तपासणी करुन अनुदानित आश्रमशाळा तसेच 
नामांकित निवासी शाळा विहित निकषात बसत आहेत किंवा कसे याबाबत पर्यवेक्षण समितीस 
शिफारस करेल. 

तपासणी समितीने नामांकित शाळा/अनुदानित आश्रमशाळा यांची तपासणी करतानाचे 
चित्रण (व्हिडिओ शुटींग) करावे. चित्रीकरणात वर्गनिहाय विद्यार्थी, शाळा व निवासाची इमारत 
व कार्यरत शिक्षक /शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांचा समावेश असावा. चित्रण (व्हिडिओ शुटींग) ची 
व्यवस्था संबंधित प्रकल्प अधिकारी यांनी करावी. 


ब) पर्यवेक्षण समिती :- सदर समितीमध्ये खालीलप्रमाणे सदस्य असतील. 


अ.क्र पदनाम समितीवरील पदनाम 
hed संबंधित जिल्हाधिकारी/अपर जिल्हाधिकारी समिती प्रमुख 
2 | संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा सदस्य 
परिषद 
3. | संबंधित अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास सदस्य 
४ संबंधित शिक्षण अधिकारी (प्राथमिक/माध्यमिक) सदस्य 
५ | संबंधित प्रकल्प अधिकारी सदस्य सचिव 


समितीची कार्यकक्षा :- उपरोक्त (अ) मध्ये नमूद केलेल्या तपासणी समितीने सादर केलेल्या 
अहवालाचा अभ्यास करुन किंवा आवश्यकता वाटल्यास शाळांची पुर्नतपासणी करुन 
अनुदानित आश्रमशाळा तसेच नामांकित निवासी शाळा सुरु ठेवण्यात याव्यात किंवा कसे 
याबाबत विश्लेषन करुन शासनास आपला अहवाल सादर करेल. 


२. उपरोक्त परिच्छेद aan प्रमाणे गठीत निरीक्षण /तपासणी समितीने २० सप्टेंबर, २०२२ ते १५ 
ऑक्टोबर, २०२२ या कालावधीत त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील या विभागांतर्गत प्रत्येक अनुदानित आश्रमशाळा व 
नामांकित शाळांना स्थळभेट दयावयाची असून विभागाने / आयुक्तालयाने निर्धारीत केलेल्या तपासणी 
THUAN संबंधित अनुदानित आश्रमशाळेची व नामांकित शाळेची तपासणी करावयाची आहे. सदर 
समितीने ऑक्टोबरच्या तिसर्‍या आठवडयात त्यांनी तपासणी केलेल्या अनुदानित आश्रमशाळांचा व 
नामांकित शाळांचा तपासणी अहवाल शाळानिहाय मात्र एकत्रितपणे पर्यवेक्षण समितीच्या सदस्य 
सचिवांना सादर करावा. तपासणी समितीचा अनुदानित आश्रमशाळा व नामांकित शाळांचा तपासणी 
कार्यक्रम संबंधित अपर आयुक्तांनी तयार करावा व त्याप्रमाणे अंमलबजावणी करण्याबाबत कार्यवाही 
करावी. 


पृष्ठ ५२ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः नानिशा-११२२/प्र.क्र.३८/का.१२ 


३. परिच्छेद १(ब) मध्ये नमूद केलेल्या पर्यवेक्षण समितीच्या सदस्य सचिवांनी निरीक्षण/तपासणी 
समितीकडून अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवडयात पर्यवेक्षण समितीची बैठक 
आयोजीत करण्याच्या अनुषंगाने कार्यवाही करावी. पर्यवेक्षण समितीने निरीक्षण समितीकडून प्राप्त 
शाळानिहाय अहवालाचा अभ्यास करुन आवश्‍यकता वाटल्यास काही शाळांची नोव्हेंबरच्या तिसर्‍या व 
चौथ्या आठवडयात पुर्नतपासणी करावी. पर्यवेक्षण समितीने पुर्नतपासणी करुन आपला अहवाल अभिप्राय 
नमूद करुन डिसेंबरच्या पहिल्या आठवडयात आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक यांना सादर करावा. 


४. आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक यांनी तपासणी समिती व पर्यवेक्षण समितीकडून प्राप्त 
अहवालाची छाननी करुन डिसेंबरच्या दुसऱ्या आठवडयात आपल्या सुस्पष्ट अभिप्रायासह शाळानिहाय 
अहवाल शासनास सादर करावा. आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक यांच्याकडून शासनास अहवाल 
प्राप्त झाल्यानंतर ज्या अनुदानित व नामांकित शाळांविषयी प्रतिकुल अहवाळ असतील अशा शाळांच्या 
व्यवस्थापनांना शासनस्तरावर सुनावणीची योग्य संधी देऊन त्यांच्यावर करावयाच्या कार्यवाहीबाबत 
निर्णय घेण्यात येईल. 


५. उपरोक्त प्रमाणे कालबध्द कार्यक्रम विहित कालमर्यादेत राबविणे, संबंधितांवर बंधनकारक आहे. 


६. सदरहू शासन निर्णय महसूल व वन विभागाच्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०९२०१८१६२८०६२४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
PRADEEP 
RAMCHANDRA MORE : shane 

(प्रदिप रा. मोरे) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई 

२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय,मुंबई 

३. मा. उप मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

४. मा.मंत्री, (आदिवासी विकास) यांचे खाजगी सचिव, मंत्राळय, मुंबई 
५. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 

६. अपर मुख्य सचिव, (वित्त विभाग), मंत्रालय, मुंबई. 

७. अपर मुख्य सचिव, (महसूल व वन विभाग), मंत्रालय, मुंबई. 

८. अपर मुख्य सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ५२ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः नानिशा-११२२/प्र.क्र.३८/का.१२ 


९. प्रधान सचिव, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१०.प्रधान सचिव, महिला व बालविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
११.सचिव, (शालेय शिक्षण विभाग) यांचे स्वीय सहाय्यक. 

१२.सर्व विभागीय आयुक्‍त 

१३.सर्व जिल्हाधिकारी 

१४.सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद 

१५.आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक. 

१६.अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक/नागपूर/अमरावती/ठाणे. 
१७.सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प. 
१८.महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता)/ (लेखापरिक्षा), मुंबई /नागपूर 
१९.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

२०.निवड नस्ती का-१२. 


पृष्ठ ५२ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः नानिशा-११२२/प्र.क्र.३८/का.१२ 


नामांकित शाळांबाबत तपासणी सूची 


परिशिष्ट- अ. 
प्रपत्र- अ (१) 
१) शाळा विषयक अनिवार्य निकष :- 
अ.क्र अनिवार्य बाब नामांकित शाळेमध्ये 
उपलब्ध सुविधा 
आहे नाही 


शाळेमधील प्राचार्य /मुख्याध्यापक हे पूर्णवेळ आहेत का? 


२ | शाळेतील किमान ९० टक्‍के शिक्षकांचे शिक्षण हे इंग्रजी माध्यमातून 
झाले आहे काय ? शाळेमधील शिक्षकांची शैक्षणिक अर्हता 
नियमानुसार आहे काय ? 

३ | नामांकित निवासी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेमधून इयत्ता दहावीच्या 
कमीत कमी तीन batch उत्तीर्ण झालेल्या आहेत का? 

४ । शाळेमध्ये प्रत्येक वर्ग तसेच अतिरिक्त तुकड्यांकरिता स्वतंत्र 
वर्गखोल्या आहेत का? 

५ | प्रत्येक वर्गखोलीमध्ये विद्यार्थी पटसंख्यानुसार बेचेस आहेत का? 

६ | शाळेमध्ये भौतिकशास्त्र, जीवशास्त्र व रसायनशास्त्र प्रयोगशाळा 
आहेत का? अहर्ताप्राप्त प्रयोगशाळा सहाय्यक आहे का? 

७ | शाळेमध्ये ग्रंथालय, संगणक, sports room, music room, art 
room इ. साठी स्वतंत्र वर्गखोली आहे का? 

८ | शाळेच्या ग्रंथालयात किमान १०० पुस्तके आहेत काय ? विद्यार्थी 
संख्या ५०० हून अधिक असल्यास जास्त असेल तर प्रती विद्यार्थी 
किमान २ पुस्तके उपलब्ध आहेत काय? 

९ | संगणक कक्षात किमान २० संगणक (इंटरनेट व इतर अत्याधुनिक 
सुविधेसह) व ५ प्रिंटर उपलब्ध आहे का? 

ha सदर संगणक कक्षात पूर्णवेळ प्रशिक्षित संगणक तज्ञ/प्रशिक्षक 
उपस्थित आहे का? 

aa १ | शाळेत पूर्णवेळ क्रोडा प्रशिक्षक, संगीत शिक्षक कला शिक्षक आहेत 
का? 

१२ | शाळेची इमारत, पटांगण, वसतीगृह व क्रिडांगणाचे क्षेत्रफळ 


महानगरपालीका क्षेत्रः/ जिल्हा स्तरीय शाळेसाठी २ एकर, 
नगरपंचायत/नगरपरिषद स्तरावरील शाळेसाठी ३ एकर व ग्रामीण 
क्षेत्रासाठी ४ एकर आहे का? 


पृष्ठ ५२ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः नानिशा-११२२/प्र.क्र.३८/का.१२ 


१३ | शाळेचे शौक्षणिक संकुलाची इमारत व वसतिगृह इमारत या दोन 
वेगवेगळ्या इमारती आहेत का ? 

१४ | शाळेमध्ये सांस्कृतिक कार्यक्रमासाठी विद्यार्थी संख्येनुसार पुरेशा 
क्षमतेचे सांस्कृतिक सभागृह आहे का? 

१५ | शाळेमध्ये कमीत कमी दोन डिजीटल क्लासरुम आहेत का? 

१६ | शाळेमध्ये विद्यार्थ्याच्या आरोग्याच्या दृष्टीने पिण्याच्या पाण्यासाठी 
जल शुद्धीकरण यंत्र (water purifier) fleet संख्येनुसार पुरेशा 
प्रमाणात आहे का? 

qo | शाळेमध्ये कमीत कमी ५ क्रोडा प्रकार शिकविले जातात का ? 
त्यापैकी कमीत कमी ४ मैदानी खेळ आहेत का? 

१८ | शाळेमध्ये आजारी विद्यार्थ्यासाठी एक sick room आहे का? 

१९ | शाळेमध्ये CCTV बसविण्यात आलेला आहे का? 

२० । नामांकित योजनेतर्गत निवडलेल्या विद्यार्थ्यासाठी स्वतंत्र तुकडी न 
करता इतर विद्यार्थ्यांसोबत शिक्षण देण्यात येत आहे का ? 

२१ | शाळेमध्ये विद्यार्थ्याच्या व पालकांच्या तक्रार निवारणासाठी तक्रार 
निवारण व्यवस्था आहे का ? 

२२ | शाळेमध्ये प्रत्येक मजल्यावर २० विद्यार्थ्यामागे एक स्नानगृह व 


स्वच्छतागृह आहे काय? 


पृष्ठ ५२ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः नानिशा-११२२/प्र.क्र.३८/का.१२ 


प्रपत्र 3 (२) 


. वसतीगृहविषयक अनिवार्य निकष :- 


अनिवार्य बाब 


नामांकित शाळेमध्ये 
उपलब्ध सुविधा 


आहे नाही 


विद्यार्थी व विद्यार्थिनीसाठी शक्यतो निवासाची व्यवस्था स्वतंत्र 
इमारतीमध्ये आहे का ? एकाच इमारतीमध्ये निवास व्यवस्था असल्यास 
विद्यार्थी व विद्यार्थिनीसाठी स्वतंत्र पक्‍क्‍या स्वरूपाचे विभाजक 
(partition) आहे का ? तसेच जाण्या-येण्यासाठी स्वतंत्र प्रवेशद्वार आहे 
का? 


वसतिगृहातीळ मेसमधील किचन अन्न व औषध प्रशासन (FDA) व 
अग्निशामक विभागाकडून मान्यता प्रमाणित आहे का? 


वसतिगृहातील मेसमधील भोजन HATHA dinning table खुर्चा 
आहेत का? 


वसतिगृहामध्ये विद्यार्थ्यासाठी Tv व वाचन साहित्याने युक्‍त असा 
common hall आहेत का? 


वसतिगृहातील मेसमध्ये विद्यार्थ्याना हात धुण्यासाठी प्रती १५ 
विद्यार्थ्यांमागे एक wash basin उपलब्ध आहे काय? 


वसतिगृहामध्ये विद्यार्थिनीच्या आरोग्याच्या दृष्टीने सॅनिटरी पंडची 
विल्हेवाट लावण्याकरिता incinerator आहे काय ? 


वसतिगृहातील विद्यार्थ्याच्या हायन कक्षात प्रती विद्यार्थी किमान २४ चौ. 
फुट इतके चटई क्षेत्र उपलब्ध आहे का? 


वसतीगृहामध्ये प्रत्येक विद्यार्थ्यासाठी झोपण्यासाठी कॉट आहे का? 


वसतिगृहामध्ये प्रत्येक मजल्यावर प्रती २० विद्यार्थ्यामागे एक स्नानगृह व 
स्वच्छतागृह आहे का? 


ba 


वसतिगृहामध्ये आजारी विद्यार्थ्यासाठी एक sick room आहे का? तसेच 
२४ तास/अर्धवेळ प्रशिक्षित डॉक्टर किंवा नर्स उपलब्ध आहेत का? 


पि 


मुलींच्या तसेच मुलांच्या वसतीगृहामध्ये विद्यार्थ्यांना पालकांसोबत संपर्क 
करण्यासाठी कमीत कमी 3 Landline/Mobile आहेत का? 


१२ 


शाळेमध्ये CCTV HART बसविण्यात आलेला आहे का? 


१३ 


शाळेमध्ये कमीत कमी दोन चौकीदार आहेत का? 


१४ 


शाळेमध्ये विद्यार्थ्यांच्या आंघोळीसाठी गरम पाण्याची व्यवस्था आहे का? 


१५ 


वसतीगृहात चोवीस तास पाणीपुरवठ्याची व्यवस्था आहे ? 


पृष्ठ ५२ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः नानिशा-११२२/प्र.क्र.३८/का.१२ 


परिशिष्ट अ 
प्रपत्र-ब 


नामांकित निवासी इंग्रजी शाळा शुल्क निर्धारणकरिता तपासणी पत्रक 


नामांकित निवासी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेचे नांव व पूर्ण पत्ता :- 
संस्थेमार्फत सर्वसाधारण विद्यार्थ्यांकरेता आकारण्यात येणारी फी-निवासी/अनिवासी :- 
अ) नामांकित निवासी इंग्रजी माध्यमाच्या इ.१० वी च्या आतापर्यंत पूर्ण झालेल्या बॅचेस :- 


ब) नामांकित शाळेस कोणत्या बोर्डाची मान्यता आहे ? एसएससी/सीबीएसई/आयसीएसई/अन्य :- 
शैक्षणिक वर्ष २०१५-१६ मध्ये तुकडी निहाय विद्यार्थी संख्येबाबत (जनरल रजिस्टर नुसार) :- 
Co-education असल्याबाबत खात्री करणे. 


अ. । इयत्ता मंजूर | मंजूर | एकूण प्रवेशित विद्यार्थी | एकूण प्रवेशित पैकी | एकूण निवासी पैकी 
क्र. तुकडी | क्षमता | आदिवासी | बिगर निवासी | अनिवासी | आदिवासी | बिगर 
विभाग आदिवासी विभाग ।आदिवासी 
पुरस्कृत पुरस्कृत 
विद्यार्थी विद्यार्थी 
a १ली | 3 
ब 
२ २री | a 
ब 
३ उरी | 3 
ब 
४ jst | अ 
ब 
५ | ५ वी | at 
ब 
६ ६वी | at 
ब 
७ ।७वी | अ 
ब 
८ ८वी |अ 
ब 
९ [edt ja 
ब 
ie qo dt | अ 
ब 


पृष्ठ ५२ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः नानिशा-११२२/प्र.क्र.३८/का.१२ 


ष्‌. 


नामांकित निवासी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेतील शिक्षकांच्या शैक्षणिक अर्हतेबाबत :- 


अ.क्र. | शिक्षकाचे | शौक्षणिक शिकवीत इ. १० वी पर्यंत इ. १२ वी पर्यंतचे 
नांव पात्रता असलेले | शिक्षणाचे अभ्यासक्रम । शिक्षणाचे अभ्यासक्रम 
विषय व । 0852/ | State CBSE _ / | State 
वर्ग ICSE Board | ICSE Board | Board 
Board 
a 
२ 
3 
४ 
षु 
& 
७ 
| qo 
विवि 
गोषवारा :- 
अ. | शिक्षक प्रवर्ग एकुण इ. १० वी पर्यंत शिक्षणाचे | इ.१२ वी पर्यंतचे शिक्षणाचे 
क्र. शिक्षक अभ्यासक्रम अभ्यासक्रम 
CBSE/ State CBSE/ State 
ICSE Board ICSE Board | Board 
Board 
See | मुख्याध्यापक 
२. | माध्यमिक शिक्षक 
३. | प्राथमिक शिक्षक 
४. । इतर 
६. इयत्ता१०वी निकालाबाबत :- 
अ.क्र मागील ३ वर्ष शेकडा निकाल 
Ez Val ATA २०१९ 
२ | मार्च-२०२० 
3 मार्च-२०२१ 
सरासरी 


पृष्ठ ५२ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः नानिशा-११२२/प्र.क्र.३८/का.१२ 


७. टइयत्ता१२वी निकालाबाबत :- 


अ.क्र मागील ३ वर्ष शेकडा निकाल 
I. १_| उदा.मार्च २०१९ 
२ | मार्च-२०२० 
३ | मार्च-२०२१ 
सरासरी 


८. मागील शौक्षणिक वर्षात शिष्यवृत्ती/एनटीस/एमटीएस परिक्षेत राज्य स्तरावर प्राविण्य 
मिळविलेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या :- 


अ.क्र. । परिक्षेचे नांव | इयत्ता | परिक्षेस बसलेले | प्राविण्य मिळविलेली विद्यार्थी 
विद्यार्थी संख्या संख्या 

१ _|५वी शिष्यवृत्ती 
२ ८वी 

शिष्यवृत्ती 
३ | एनटीएस 

एमटीएस 

एकूण 


९. शाळेमध्ये खालील उपक्रमांना शासनाची अधिकृत मान्यता आहे काय? 


अ.क्र उपक्रमाचे नांव अधिकृत मान्यता आहे / नाही 
al एनसीसी 
२ स्काऊट 
३ गाईड 
४ एनएसएस 


१०. संस्थेच्या मालकीच्या शाळेकरिता उपलब्ध जागेबाबत :- 
सदर माहिती ही फक्त शैक्षणिक प्रयोजनासाठी (शालेय इमारत + पटांगण + वसतिगृह इमारत 
+ क्रिडांगण) वापरात असलेल्या जागेबाबत असावी. 


आ जागा - स्वमालकीची भाड्याची 
ब) 9) शौक्षणिक जागेचे क्षेत्र - महानगरपालिका/जिल्हास्तर/नगर परिषद/ 
नगर पंचायत/ग्रामीण 


२) शैक्षणिक जागेचे क्षेत्रफळ (एकरमध्ये) - क्य 


क) शाळेला पक्की संरक्षक भिंत - आहे / नाही. 


पृष्ठ ५२ पैकी ११ 


शासन निर्णय क्रमांकः नानिशा-११२२/प्र.क्र.३८/का.१२ 


११. &) क्रिडांगणावर /झाळेमध्ये उपलब्ध सुविधा - 


अ.क्र. Indoor Games Outdoor Games 


१२. शाळेमध्ये उपलब्ध असलेल्या वर्ग खोल्यांबाबत (RCC बांधकाम केलेल्या वर्गखोल्या) :- 
*  इयत्ता- झाळेमध्ये मंजूर इयत्ता उदा.१ली ते १०वी, १लीते५वी 
१ एकुण मंजूर तुकडया - सर्व मंजूर तुकड्यांची एकत्रित संख्या - 


अ.क्र. इयत्ता | एकुण मंजूर | मंजूर तुकड्या । प्रत्येक तुकडीस | ad वर्गात sce 


वर्ग खोल्यांची संख्या | आहे काय? काय? 


पुरेशी 


तुकड्या भरण्याकरिता एकुण | स्वतंत्र वर्गखोली लाईट, फॅन इ. आहेत 


१३. शाळेमध्ये उपलब्ध स्वतंत्र संगणक कक्षाबाबत - 
अ) परिपूर्ण स्वतंत्र संगणक कक्ष - आहे /नाही 
उदा.इंटरनेट, प्रिंटर, स्कॅनर इ. 
Q असल्यास चालू संगणकाची संख्या - 


क) किती संगणकास इंटरनेट सुविधा सुरु आहे. 


१. शाळेमध्ये उपलब्ध असलेल्या प्रयोगशाळेबाबत (भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र व जीवशास्त्रकरिता 


स्वतंत्र प्रयोगशाळा आवश्‍यक) 
अ) विषयनिहाय स्वतंत्र प्रयोगशाळा - आहे नाही 


ब) असल्यास प्रत्येक विषयाच्या प्रयोगशाळेचे क्षेत्रफळ - (किमान १५० चौ.फूट) - 


१) | भौतिकशास्त्र चौ.फुट 
२) | जीवशास्त्र चौ.फुट 
३) रसायनशास्त्र चौ.फुट 


पृष्ठ ५२ पैकी १२ 


१५. 


१६. 
१७. 


१८. 


AS 


२०. 


शासन निर्णय क्रमांकः नानिशा-११२२/प्र.क्र.३८/का.१२ 


शाळेमध्ये असलेल्या स्वतंत्र ग्रंथालयाबाबत 
अ) ग्रंथालयात असलेल्या पुस्तकांची संख्या - 


ब) ग्रंथालयाचे क्षेत्रफळ - 


(किमान २०० चौ.फूट व फर्निचरसह) चौ.फुट 


शाळेमध्ये विद्यार्थी संख्येच्या प्रमाणात पात्रताधारक क्रिडा शिक्षकांची संख्या - 


शाळेमार्फत मासिक/त्रेमासिक /सहामाही/वार्षिक मासिक (मॅगझिन) प्रसिध्द होते काय? 
होय नाही 


असल्यास, प्रसिध्दीची वारंवारता नमूद करावी. 


ओ शाळेमध्ये सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येते काय, 
होय नाही 
(असल्यास, सांस्कृतिक कार्यक्रमाचे स्वरुप व त्याबाबत संक्षिप्त माहिती.) 
ब) मागील ३ शौक्षणिक वर्षात शौक्षणिक सहलीचे आयोजन केळे होते काय ? 
होय नाही 
क) वर्षनिहाय शैक्षणिक सहलीचे ठिकाण, प्रयोजन याबाबत माहिती नमूद करावी. 


शाळेमधील निवास व्यवस्थेबाबत :- 


अ) एकूण निवासी इमारतींचे चटई क्षेत्रफळ व निवासी विद्यार्थी संख्या. 


वसतिगृहाचे सध्या सध्या शिल्लक | शिल्लक चटई 
चटई क्षेत्रफळ | निवासी वापरात चटई क्षेत्रफळा 
(Carpet विद्यार्थी असलेले क्षेत्रफळ नुसार देय 
868) संख्या चटई विद्यार्थी संख्या 
क्षेत्रफळ 
मुले 
मुली 
एकूण 


शाळेतील विद्यार्थ्याकरिता पूर्णवेळ (निवासी) वैद्यकीय सेवा उपलब्ध आहे काय? 
अ) डॉक्टर (किमान MBBS / BAMS) होय नाही 


ब) रुग्णवाहिका होय नाही 


पृष्ठ ५२ पैकी १३ 


शासन निर्णय क्रमांकः नानिशा-११२२/प्र.क्र.३८/का.१२ 


२१. कपडे धुलाई करण्यासाठी वॉशिंग मशिनचा प्रकार. 
अ) जम्बो वॉशिंग मशिन होय नाही 


ब) घरगुती वापराची वॉशिंग मशिन होय नाही 


२२. इयत्ता१लीते ४ थीच्या विद्यार्थ्यांचेदेखभाल करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या काळजीवाहु स्त्री 
(आया) ची संख्येचे प्रमाण. 
विद्यार्थी संख्या : काळजीवाहू स्त्री (आया) संख्या 


a 


23. Incinerator ची संख्या. 


२४. वसतिगृहातील चौकीदारांची संख्या. 


२५. इ.५वीतील व त्यापेक्षा वरच्या विद्यार्थ्यांकडून शाळेबाबतची प्रतिक्रिया (Feedback) 
घेण्यांत यावी. 


(याबाबत आयुक्तांना आवश्‍यकता वाटल्यास त्यांनी नमुना तयार करुन त्यामध्ये माहिती घ्यावी.) 


KKKKKKK 


पृष्ठ ५२ पैकी १४ 


शासन निर्णय क्रमांकः नानिशा-११२२/प्र.क्र.३८/का.१२ 


परिशिष्ट अ 
प्रपत्र- क 


नामांकित निवासी इंग्रजी शाळा तपासणी तक्‍ता 


१. नामांकित निवासी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेचे नाव व पूर्ण पत्ता - 


२. संस्थेचे पूर्ण नाव व पत्ता :- 


(खालील पैंकी योग्य रकान्यात चिन्हांकित करावे) 
३. शाळा चालविण्याचा अनुभव 
२० वर्षे किंवा १५ ते १९ वर्ष १३ ते १५ 
त्यापेक्षा धिक 
अभिप्राय 
४. महिला शिक्षकांची संख्या 
Go टक्‍के पेक्षा 39 d ५० टक्के ३० टक्‍के पेक्षा 
अधिक कमी 
अभिप्राय 
५. इयत्ता १०वी च्या आतापर्यंत पूर्ण झालेल्या बँचेस 
१० किंवा ७ते९ ५ते६ ३ते४ 
त्यापेक्षा धिक 
अभिप्राय 
६. Main-Streaming साठी विद्यार्थी संख्या 
एकूण प्रवेशित एकूण प्रवेशित 
विद्यार्थ्यांपैकी ५०% पेक्षा | विद्यार्थ्यापैकी ५०% पेक्षा 
जास्त बिगर आदिवासी | कमी बिगर आदिवासी 
विद्यार्थी असल्यास विद्यार्थी असल्यास 
अभिप्राय 


पृष्ठ ५२ पैकी १५ 


शासन निर्णय क्रमांकः नानिशा-११२२/प्र.क्र.३८/का.१२ 


एकूण निवासी एकूण निवासी 
विद्यार्थ्यांपैकी ५०% पेक्षा | विद्यार्थ्यांपैकी ५०% पेक्षा 
जास्त बिगर आदिवासी | कमी बिगर आदिवासी 
विद्यार्थी असल्यास विद्यार्थी असल्यास 


अभिप्राय 


७. १० वी चा मागील 3 वर्षांचा सरासरी निकाळ 


९१ % पेक्षा ८१ते९०% । ७१ते ८०% (9० % पेक्षा 
अधिक कमी 


अभिप्राय 


८. १२वी चा मागील ३ वर्षांचा सरासरी निकाल 


९१ % पेक्षा ८१ते९०% । ७१ते ८०% (9० % पेक्षा 
अधिक कमी 


अभिप्राय 


९. मागील शौक्षणिक वर्षात शिष्यवृत्ती” एनटीएस / एमटीएस परीक्षेत राज्यस्तरावर प्राविण्य 


मिळालेल्या विद्यार्थ्याची संख्या. 
१० किंवा १० पेक्षा ५ते९ १ते४ 
अधिक 
अभिप्राय 


१०. शाळेसाठी उपलब्ध जमिनीचे क्षेत्रफळ (इमारत--क्रीडांगण--वसतिगृह इ.) 


अ. ग्रामीण क्षेत्र 


९.१ पेक्षा ७.१ ते एकर | ५.१ते७एकर | ४ते५ एकर 
अधिक 


अभिप्राय 


पृष्ठ ५२ पैकी १६ 


शासन निर्णय क्रमांकः नानिशा-११२२/प्र.क्र.३८/का.१२ 


आ. नगर परिषद/ नगर पंचायत क्षेत्र 


७.१ एकर पेक्षा | ५.१ ते७ एकर | ४.१ते५एकर | ३ते४ एकर 
अधिक 
अभिप्राय 
इ. महानगरपालिका क्षेत्र 
५.१ एकरपेक्षा ४.१ते५ एकर | ३.१ते४ एकर । २ते३ एकर 
अधिक 
अभिप्राय अभिप्राय 
११. शाळेभोवती सरंक्षक भिंत 
असल्यास नसल्यास 
अभिप्राय 
१२. क्रीडांगणावर उपलब्ध सुविधा 
७ पेक्षा जास्त ५ ते ६ मैदानी खेळ | ४ मैदानी खेळ 
मैदानी खेळ प्रकार प्रकार प्रकार 
अभिप्राय 
१३. शाळेत उपलब्ध संगणकांची संख्या ( इंटरनेट, प्रिंटर इत्यादी सह) 
५० पेक्षा जास्त ३५ ते ४९ २० ते ३४ 
अभिप्राय 
१४. ग्रंथालयातील पुस्तकांची संख्या 
प्रति विद्यार्थी | प्रति विद्यार्थी 3-४ | प्रति विद्यार्थी १-२ 
पेक्षा जास्त 
अभिप्राय 
१५. शाळेतील एकूण डिजिटल वर्ग 
२ a 2 


अभिप्राय 


पृष्ठ ५२ पैकी १७ 


शासन निर्णय क्रमांकः नानिशा-११२२/प्र.क्र.३८/का.१२ 


१६. भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र व जीवशास्त्र स्वतंत्र प्रयोगशाळा व प्रयोगशाळा सहाय्यक. 


आहेत नाहीत 
अभिप्राय 
१७. पूर्ण वेळ वैद्यकीय अधिकारी व सिक रूम. 
पूर्ण वेळ अर्धवेळ परंतु नाही 
दररोज भेट 
अभिप्राय 
१८. विद्यार्थी : शिक्षक प्रमाण 
३० :१ ३० :१ पेक्षा जास्त 


अभिप्राय 


१९. प्रशिक्षित क्रीडा शिक्षकांची संख्या 


२ किवा त्यापेक्षा जास्त किमान १ शिक्षक 
अभिप्राय 
२०.चित्रकळा, संगीत, कला यासाठी स्वतंत्र शिक्षक 
आहे नाही 


अभिप्राय 


२१. सर्व निवासी विद्यार्थ्यांचे कपडे वॉशिंग मशीन द्वारे धुण्यात येतात 


असल्यास 


नसल्यास 


अभिप्राय 


२२. लहान मुलांची (वर्ग १ ते ४ देखभाल करण्यासाठी काळजीवाहक स्त्रियांची संख्या 


१५ मुलांमागे | १६ते ३०मुलांमागे | ३० पेक्षा जास्त 
१ मुलांमागे १ 
अभिप्राय 
23. Incinerator ची उपलब्धता 
असल्यास नसल्यास 


अभिप्राय 


पृष्ठ ५२ पैकी १८ 


शासन निर्णय क्रमांकः नानिशा-११२२/प्र.क्र.३८/का.१२ 


२४.वसतीगृहात २० विद्यार्थ्यांमागे १ या प्रमाणात प्रत्येक मजल्यावर शौचालय तसेच स्नानगृहाची 


उपलब्धतता 
असल्यास नसल्यास 
अभिप्राय 
२५. निवासी शिक्षक : विद्यार्थी प्रमाण 
१ : १०० १ : २०० व अधिक 
अभिप्राय 
२६. शाळेची स्वतंत्र वेबसाईट 
असल्यास नसल्यास 


अभिप्राय 


२७.शाळेच्या इमारतीमध्ये २० विद्यार्थ्यांमागे एक याप्रमाणात प्रत्येक मजल्यावर शौचालय व स्नानगृह 


उपलब्धता. 
असल्यास नसल्यास 
अभिप्राय 
२८. शाळेची शैक्षणिक गुणवत्ता 
अत्युष्कृष्ट उत्कृष्ट समाधानकारक 
अभिप्राय 
अ.क्र भेट देणाऱ्या समिती सदस्याचे नाव व पदनाम स्वाक्षरी 


KKKKKKKE 


पृष्ठ ५२ पैकी १९ 


शासन निर्णय क्रमांकः नानिशा-११२२/प्र.क्र.३८/का.१२ 


अनुदानित आश्रमशाळांसाठी तपासणी सूची 


परिशिष्ट ब 
प्रपत्र-ब (१) 


आदिवासी विकास विभाग 


आदिवासी विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 


अनुदानित प्राथमिक आश्रमशाळा (फक्त इ. १ ली ते ७ वी) विशेष तपासणी कार्यक्रम विहित प्रपत्र अहवाल. 


१. अनुदानित आश्रमशाळेचे नाव व गांव:- 
तालुका प्रकल्प जि. 


२. आश्रमशाळा भेटीचा दिनांक व वेळ:- 
३. भेट देणाऱ्या अधिकाऱ्यांचे नांव, geal व कार्यलयाचे नांव:- 
४. अनुदानित आश्रमशाळा सुरु झाल्याचे वर्ष:- 


१. शासन मंजुरी आदेशा व दिनांक:- 
(सोबत आदेशाची छायाप्रत जोडावी) 


२. शाळेचा प्रकार:- अनुदानित /फक्‍्त मुलांसाठी/ फक्‍त मुलींसाठी/ सह शिक्षण 
३. आश्रमशाळेचा स्तर:- प्राथमिक 


५. अनुदानित आश्रमशाळेच्या संस्थेचे नाव संपुर्ण पत्ता:- 
६. अ) अनुदानित आश्रमशाळेच्या संस्थेचा धर्मदाय आयुक्‍ताकडीळल नोंदणी क्रमांक व दिनांक:- 
ब) अध्यक्षांचे नांव :- 


सचिवांचे नांव :- 


७. आश्रमशाळेची वेळ (शाळा केव्हा भरते व सुटते) 


sau पासून पर्यंत शेरा 


asta di 


पृष्ठ ५२ पैकी २० 


शासन निर्णय क्रमांकः नानिशा-११२२/प्र.क्र.३८/का.१२ 


वेळ :- a) पूर्ण दिवशी पासून पर्यंत 
ब) अर्ध्या दिवशी पासून पर्यंत 


८. oH भेटीच्या दिवशी उपस्थिती असलेल्या विद्यार्थ्यांचा तपशील 


वर्ग विद्यार्थ्यी पट विद्यार्थी उपस्थिती 
निवासी बहिस्थ एकूण निवासी बहिस्थ एकूण 

१ ळा | मुले | मुली | एकूण | मुले | मुली | एकूण | मुले | मुली | एकूण | मुले | मुली | एकूण | मुले | मुली | एकूण मुले | मुली | एकूण 
Qu 
381 
४्था 
ष्वा 
ह्वा 
(aT 
एकूण 

ब) बायोमेट्रीक प्रणाली कार्यान्वित आहे/नाही. 

(अचानक तपासणी आदल्या दिवसाची उपस्थिती नमुद करुन उपस्थितीची प्रमाणित प्रत सोबत जोडावी) 
वर्ग विद्यार्थ्यी पट विद्यार्थी उपस्थिती 

निवासी बहिस्थ एकूण निवासी बहिस्थ एकूण 

१ ळा | मुले | मुली | एकूण | मुले | मुली | एकूण | मुले | मुली | एकूण | मुले | मुली | एकूण | मुले | मुली | एकूण | मुले | मुली | एकूण 
Qu 
381 
४्था 
ष्वा 
ह्वा 
(aT 
एकूण 

९) मागील शौक्षणिक वर्षात गळती झालेल्या विद्यार्थ्याची माहिती :- सन२०२१-२२ 
वर्ग विद्यार्थ्यी पट गळतीचे प्रमाण कमी करण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नाचा 

३० सप्टेंबरचा पट शैक्षणिक वर्षातील गळती तपशील 

१ला | मुले मुली एकूण ।मुले मुली एकूण 
QU 
381 


पृष्ठ ५२ पैकी २१ 


शासन निर्णय क्रमांकः नानिशा-११२२/प्र.क्र.३८/का.१२ 


४्था 
ष्वा 
ह्वा 
(aT 
एकूण 
टीप- विद्यार्थी सतत गैरहजर राहुन नाव कमी केले असल्यास विद्यार्थ्यी गळती झाले म्हणून ग्राहय धरावे. 
अ) मागील शौक्षणीक वर्षातील वार्षि परीक्षेबाबत माहिती:- सन २०२१ -२२ 
वर्ग विद्यार्थ्यी पट विद्यार्थी उपस्थिती 
सप्टेबरचा पट ३० वार्षिक परिक्षेस उत्तीर्ण झालेले निकाल टक्केवारी शरा 
बसलेले 
१ ळा । मुले । मुली | एकूण | मुले | मुली | एकूण  ।मुले | मुली | एकूण |मुले | मुली एकूण 
Qu 
381 
४्था 
ष्वा 
ह्वा 
(aT 
एकूण 
ब) मागील शैक्षणिक वर्षातील शिष्यवृत्ती परीक्षेबाबत माहिती सन २० - 
अक्र. निकाल शिष्यवउत्ती परिक्षेस निकाल विद्यार्थी संख्या शरा 
बसलेले विद्यार्थी 
हि पूर्व माध्यमिक । मुले ।मुली | एकूण गुणवत्ता । ५० टक्के पेक्षा | ५० टक्के पेक्षा 
शिष्यवृत्ती जास्त उत्तीर्ण | जास्त उत्तीर्ण 
परिक्षा 
२ माध्यमिक 
शिष्यवृत्ती 
परिक्षा 


* शिष्यवृत्ती परिक्षांचे निकाल श्रेणीसंह (Distinction) ५० टक्के किंवा तयापेक्षा जास्त, ५० टक्‍के किंवा त्यापेक्षा कमी 
गुणप्राप्त विद्यार्थी संख्या नमुद करावी. 


पृष्ठ ५२ पैकी २२ 


शासन निर्णय क्रमांकः नानिशा-११२२/प्र.क्र.३८/का.१२ 


११ आश्रम शाळेकडे असलेल्या जमिनीचा तपशील (मालकी हक्क प्रमाणपत्र उदा.७/१२, ८ अ जोडावा.) 


अ.क्र. | जमीनीचा प्रकार स.नं. हेक्‍टर वापरात असलेल्या शेरा 
जागेचे क्षेत्रफळ 

Eom शासकीय 

२ दान केलेली 

3 संपादित केलेली 

४ खरेदी केलेली 

षु स्वत:च्या मालकोची 

नि भाडेतत्वावर 

१२) आश्रमशाळेसाठी बांधकाम केलेल्या इमारतीचा तपशील 

क्र | बांधकामाचा प्रक संख्या । प्रत्येक एकूण मालकी =| बांधकाम | हवेशीरपणा | जागा पुरेशी 
खोली क्षेत्रफळ | हक्क प्रकार | व प्रकाश /अपूर्ण 
(चौ. फूट) | (चौ.फुट) व्यवस्था 

a प्रा. मुख्याध्यापक 

कार्यालय 

२ | अधिक्षक कार्यालय 

३ | वर्गखोल्या 

४ | शिक्षक स्टाफ रुम 

५ | सभागृह 

६ | डेडस्टाफरुम 

७ | कोठी गृह 

८ | स्वयंपाक गृह 

९ | भोजन गृह 

ब) निवास स्थानासाठी बांधकाम केलेल्या इमारतीचा तपशिल 

क्र | बांधकामाचा प्रक संख्या । प्रत्येक एकूण मालकी =| बांधकाम | हवेशीरपणा | जागा पुरेशी 
खोली क्षेत्रफळ । हक्क | प्रकार | व प्रकाश /अपूर्ण 
चौ. फुट. | (चौ.फुट) व्यवस्था 

| मुलांचे निवास 

२ मुलींचे निवास 

३ मुलांसाठी स्नान गृह 

४ | मुलीसाठी स्नान गृह 

५. | मुलांसाठी शौचालय 

६ । मुलींसाठी शौचालय 

9 शिक्षकांसाठी 

स्वच्छता गृह 


पृष्ठ ५२ पैकी २३ 


शासन निर्णय क्रमांकः नानिशा-११२२/प्र.क्र.३८/का.१२ 


८ | शिक्षकांसाठी मुतारी 


९ अधिक्षक निवास 


al अधिक्षिका निवास 


pa | १ । मुख्याध्यापक निवास 


१२ | शिक्षक निवास 


१३ | वर्ग४-कर्मचारी 
निवास 


१) वसतीगृह इमारत/ आश्रमशाळा इमारत स्थानाबाबत अभिप्राय 


२) कर्मचारी निवास संख्या नमुद करुन, कर्मचारी मुख्यालयी राहतात किंवा कसे याची प्रराव्यासह अभिप्राय 
नमुद करावे. 


क) ग्रंथालय, संगणक कक्ष प्रयोगशाळा इमारतीचा तपशील. 


अक्र. | बांधकामाचा संख्या प्रत्येक एकूण मालकी बांधकाम | हवेशीरपणा | जागा पुरेशी 
प्रकार खोली क्षेत्रफळ | हक्क प्रकार वप्रकाहा = | /अपूर्ण 
चौ. फूट. | (चौ.फुट) व्यवस्था 
eal ग्रंथालय 
संगणक कक्ष 
प्रयोगशाळा 


ड) संपूर्ण शाळेय परिसराला संरक्षक भिंत /कंपाऊड उलब्ध आहे किंवा कसे:- 
(असल्यास तपशिल खालील रकान्यात नमुद करावे) 


| विट बांधकाम प्लास्टर गेटसह विट बांधकाम प्लास्टर विना , जाळीचे कंपाऊड गेटसह तार कंपाऊंड गेटसह , 
गेटसह 


१३) अ) आश्रमशाळेची इमारत (शाळा इमारत, वसतीगृह इमारत, कार्यालयीन इमारत, कर्मचारी निवासस्थाने, 
मैदाने इत्यादीसह) भाडेतत्वावर असल्यास मंजूर मासिक/वार्षिक भाडे :- 


ब) इमारत ज्याच्या कडून भाडेतत्वावर घेतली आहे त्याचे नांव:- 
याबाबत आवश्‍यक कागदोपत्री पुरावे जोडावेत. 


पृष्ठ ५२ पैकी २४ 


शासन निर्णय क्रमांकः नानिशा-११२२/प्र.क्र.३८/का.१२ 


१४) वसतीगृहातील स्वयंपाकगृहाची व्यवस्था. 
स्वतंत्र स्वयंपाकगृह आहे काय ? 
अ.क्र. | तपशील शैरा 
ae . | गॅससुविधा 
२. | शोगड्या 
३. | स्वयंपाकाची भांडी, पातेले 
४. | चपात्या ठेवण्यासाठी पातेले ठेवण्यासाठी 
काय सुविधा आहे. 
१५) अ) अग्निशमन व्यवस्था आहे/ नाही (संख्या ):- 
असल्यास सुस्थितीत आहे काय:- 
ब) अनुदानित आश्रमशाळाझाळेच्या इमारतीचा तपशील 
१. शासकीय अनुदानाने इमारत बांधली आहे किंवा कसे:- 
२. असल्यास इमारत बांधकाम अनुदान किती रक्‍कम मंजुर झाली व ती केव्हा मिळाली:- 
अ. प्राथमिक विभाग बांधकाम :- 
ब. बांधकाम अनुदानाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर केल्याचा दिनांक:- 
१६ आ। प्रत्येक खोलीत विजेची सोय कशी काय आढळली याबाबतचा तपशिल:- 
एकूण लावलेले बल्ब संख्या । टयुबलाईट संख्या | सिलींग संख्या पर्यायी व्यवस्था 
खोल्याची जनरेटर/ रॉकेल/ 
संख्या इनर्व्हटर/ सौर 
उर्जा 
ब) विद्युत फिटिंगची स्थिती बाबतचा तपशिल:- 
अ.क्र. | तपशील चालु सुस्थितीत । बंद चालु. परंतु 
धोकादायक 
स्थितीत 
त. of विद्युत मिटर 
वायरिंग कसे आढळले 
स्विच बोर्ड, बटन कसे आढळले 


पृष्ठ ५२ पैकी २५ 


शासन निर्णय क्रमांकः नानिशा-११२२/प्र.क्र.३८/का.१२ 


१७ आ आश्रमशाळेवर असलेली पाण्याची सुविधा (पाण्याचे स्त्रोत):- 


अक्र. पाण्याचे साधन विद्युत पंप आश्रमशाळे उपलब्ध कालावधी 
असविलेले आहे | पासुन स्त्रोताचे | महिन्यापासून | महिन्यापर्यंत | दर्जा 
काय? अंतर (कि.मी) 
एक २ 3 8 | & 9 
2 पाणीपुरवठा योजना 
नळाचे पाणी 
उ हातपंप/ बोअरवेल पाणी 
४ विहिरीचे पाणी 
५ नदीचे पाणी 


ब) पाण्याचा साठा करण्याकरीता आश्रमशाळेवर कोणती व्यवस्था आहे. सदर व्यवस्था पुरेशी आहे काय? 


अ.क्र. | तपशील क्षमता लिटर शेरा 
fees al पाण्याच्या टाक्या 

२ हौद 

३ अन्य 


१८) निवासी विद्यार्थ्याचे हानळचाळ रजिस्टर ठेवले आहे काय, असल्यास तपशिल, नसल्यास त्याची कारणे:- 


१९) अ) वसतीगृहातील मुलीच्या मायिक पाळीचे नोंदिचे रजिस्टर अद्यावत आहे किंवा कसे:- 
ब) विद्यार्थीनी वसतीगृहात स्त्री अधिक्षीका/ शिक्षीका आहेत किंवा कसे:- 
क) वर्ग-४ स्त्री कर्मचारी विद्यार्थीनी समवेत त्यांच्या वसतीगृहात झोपतात किंवा कसे:- 


ड) वसतीगृहात धोक्याची घंटा बसविलेली आहे किंवा कसे, असल्यास कार्यरत आहे किंवा कसे:- 


२० लेखन साहित्य 

अ.क्र. ।वस्तु वाटप दिनांक किती विद्यार्थ्याना वाटप केले 
।१ | क्रमिक पुस्तके 

२ प्रत्येक विषयासाठी स्वंतत्र वयि 

३ कंपास पेटी 

४ पेन 


पृष्ठ ५२ पैकी २६ 


शासन निर्णय क्रमांकः नानिशा-११२२/प्र.क्र.३८/का.१२ 


पाटी 


प्रयोगवही 


चित्रकला 


रंगपेटी 


अन्य साहित्य असल्यास त्याचा 
तपशिल 


२१ आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांना खाळील सुविधा दिल्याबाबतचा तपशिल:- 
(वाटपाचा दिनांक नमुद करावा/ वाटप रजिस्टरतपासुन पहावे) 


व्स्तु 


वाटप दिनांक 


किती विद्यार्थ्याना वाटप 
केले 


आंथरुण 


पांघरुण 


ताट 


०८ | Av] A] -5 


वाटी 


ग्लास 


शालेय गणवेठा २/१ 


नाईट ड्रेस/ गाऊन/ कुर्ता पायजमा 


खोबरेल तेल (दरमहा) 


8 


कपडयाचा साबण(दरमहा) 


[१० | 


अंगाचा साबण (दरमह) 


22) भेटीच्या दिवशी विद्यार्थ्यांना काय जेवण देण्यात आले त्याबाबतचा तपशिल:- 


( जेवणाणाची चव घेतली असल्यास त्याबाबतचा अभिप्राय) 
सकाळ :- 


सायंकाळी :- 


नास्ता :- 


भोजन:- 


भोजन :- 


२३) आठवडाभर जेवणात काय दिले जाते याचा मेनु/ भोजनगृहात कोठे लावला आहे:- 


पृष्ठ ५२ पैकी २७ 


शासन निर्णय क्रमांकः नानिशा-११२२/प्र.क्र.३८/का.१२ 


२४) भोजन गृहात चव रजिष्टर ठेवण्यात आले आहे काय? असल्यास त्यावरील गेल्या आठवडयातील नोंदीचा 
तपशील नमुद करावा:- 


२५) भेट दिली त्या दिवशी कोठीगृहात शिल्लक असलेल्या वस्तुंचा तप्ील/ धान्यसाठा प्रत्यक्ष मोजुन तपासून नोंद 


करावी. 
अक्र. । खाद्य वस्तुचे नाव प्रत्यक्ष रजिस्टर प्रमाणे शिल्लक तफावत शिल्ल्क 
शिल्लक कमी (-)  । वस्तुंची 
अधिक (+) | स्थिती/दर्जा 
क्विटल कि.ग्रम ग्रम 
शिका गहु/बाजरी/ ज्वारी 
२ आटा कनीक 
3 तांदुळ 
४ तुरदाळ 
4 चनादाळ 
& उडीददाळ 
9 खाद्य तेल 
८ मिरची पावडर 
g गरम मसाला 
शिक हळद 
।११ | जिरे 
१२ | मोहरी 
१३ उसळ/मठ/वाटाणा/ 
हरभरा 
१४ साखर 
94 पोहे 
१६ मीठ 
१७ ।रवा 
१८ अन्य वस्तुंचा तपशिल 
१९ 
२० 
२१ 
२२ 


पृष्ठ ५२ पैकी २८ 


शासन निर्णय क्रमांकः नानिशा-११२२/प्र.क्र.३८/का.१२ 


(२) भाजीपाला 


अक्र. 


तपशील प्रत्यक्ष Brean 


रजिस्टर प्रमाणे शिल्लक 


तफावत शिल्ल्क 
कमी (-) । वस्तुंची 
अधिक (-) | स्थिती/दर्जा 


क्विटळ | कि.ग्रम 


ग्रम fares | fo. aa 


ग्रम 


पालेभाजी 


कंदभाजी 


फळभाजी 


०८ | AW] AD] -5 


कांदे 


आद्रक 


लसुन 


२६) फिरते वैद्यकीय पथकामार्फत चालु शैक्षणिक वर्षात विदयार्थ्यांच्या करण्यात आलेल्या तपासणीचा तपशील 


अ.क्र वेद्यकीय तपासणीचा दिनांक तपासणी केलेल्या विद्यार्थी Gear 
अधिका-यांचे नांव व तपासणी केलेल्या पुढील उपचारासाठी 
हुद्या केलेली शिफारस 
(कं 
२ 
3 
° 
दु 
शैक्षणिक विभाग 


२७ आश्रमशाळेतील मुख्याध्यापक /शिक्षक /शिक्षकेत्तर कर्मचा-यांची माहिती. 


अक्र. 


कर्मचा- | हुद्या संवर्ग 

यांचे नाव ST/SC/NT/ 
DT/OBC/S 
BC/OPEN 


पात्रता प्रशिक्षित नेमणूक 
अप्रशिक्षित | दिनांक 


शिकवित | सेवांतर्गत | मान्यता 
असलेले । शिक्षण आहे/ नाही 
वर्ग विषय | झाले आहे 
काय 


मुख्याध्यापक 
(जा 


पदविधर प्रा. 
शिक्षक 


उपशिक्षक 


उपशिक्षक 


उपशिक्षक 


उवशिक्षक 


उपशिक्षक 


पृष्ठ ५२ पैकी २९ 


शासन निर्णय क्रमांकः नानिशा-११२२/प्र.क्र.३८/का.१२ 


८ उपशिक्षक 
९ अधिक्षक 
|_१०__ | अधिक्षिका 
| ११. | स्वंयंपाकी 
१२ स्वंयंपाकी 
१३ स्वयंपाकी 
१४ स्वंयंपाकी 
१५ कामाठी 
१६ कामाठी 
१७ मतदनीस 


टिप:- लागू असेल तेथे माहिती भरावी अन्यथा निरंक म्हणावे. 


२८) सर्व विषय शिक्षकानी अध्यापन साहित्य निर्मीती केळी आहे काय ? असल्यास छायाप्रती सादर कराव्यात:- 


२९) अ) शालेय अभ्यासक्रमाचे व परिक्षांचे वार्षिक नियोजन सर्व शिक्षकांनी केळे आहे काय ? 
(प्रत्यक्ष बघून खात्री करावी) 
ब) शिक्षकांच्या टाचण वहया मुख्याध्यापकाकडून नियमित पणे तपासल्या जातात काय? 


(प्रत्यक्ष बघून खात्री करावी) 


३० 3) शालेय ग्रंथालयातील पुस्तके 


प्रकार 


पुस्तकांची संख्या 


छापील किमत 


शिक्षक ग्रंथालय 


विद्यार्थी ग्रंथालय 


वर्तमान पत्रे 


नियम कालिके 


शब्द कोडा मराठी 


separ हिदी 


शब्द कोठा इंग्रजी 


ब) शौक्षणिक साहित्य. 


प्रकार 


संख्या 


शोरा 


फळा 


खुडू/मोहिम साहित्य 


पृष्ठ ५२ पैकी ३० 


शासन निर्णय क्रमांकः नानिशा-११२२/प्र.क्र.३८/का.१२ 


नकाठो 


तक्ते 


गणित/ भुमिती पेटी 


पृथ्वीचा गोल 


आलेख फळा 


टि.व्ही. 


रेडीओ 


टेपरेकार्डर 


अन्य साहित्य असल्यास तपशिल 


३१) विज्ञान साहित्याबाबत माहिती. 


प्रकार 


पुरेसे 


अपूर्ण 


आवरयकते पेक्षा 
जास्त 


विज्ञान पेटी 


प्रयोगासाठी egos 


शास्त्रीय प्रतिकृती 


शास्त्रीय तक्ते 


आव्यक रसायने 


सुर्यमाला प्रतिकृती 


चंद्रग्रहण / सुर्यगृहण 


कंपास 


अन्य साहित्य असल्यास 
तपशिल 


३२) आ) आश्रमशाळेत माहिती तंत्रज्ञान विषय सुरु करण्यात आला आहे किंवा कसे, असल्यास तपशिल:- 


क) कार्यान्वित संगणक संख्या :- 


३३) क्रीडा विभाग उपक्रम 


अ) शाळेत उपलब्ध क्रींडागण क्षेत्रफळ (हेक्टरमध्ये): 


(उपलब्ध क्रिडा मैदाने) 


ब) असल्यास स्वतंत्र संगणक कक्ष आहे किंवा कसे:- 


ड) संगणक विषय शिकविण्यास प्रशिक्षित शिक्षक आहे किंवा कसे:- 


पृष्ठ ५२ पैकी ३१ 


शासन निर्णय क्रमांकः नानिशा-११२२/प्र.क्र.३८/का.१२ 


अ.क्र. | मैदान (स्वतंत्रपणे) क्षेत्र फळ शेरा 
।१_ | खो-खो 
कबड्डी 
क्रिकेट 
व्हालीबॉल 
4 धावणे (रनिंग ट्रक) 
ब) उपलब्ध असलेले क्रिडा साहित्याबाबत माहिती. 
अ.क्र. | खेळाचे नांव वापरात असलेल्या खेळाचे मैदान उपलब्ध | मागणी /गरज आहे 
संचाची संख्या आहे काय काय 
ee क्रिकेट 
२ फुटबॉल 
३ बास्केट बॉल 
४ बेसबॉल 
षु व्हालीबौल 
न हाकी 
७ सिगबार 
डबलबार 
९ डंबेल्स 
शिक ० लेझिम 
ca खो-खो 
१२ मलाखांब 
१३ रिंग 
१४ स्कौपीग रोप 
३४) शाळेवर खालील उपक्रम चालु असल्यास त्याचा तपशिल:- 
अ.क्र उपक्रमाचे नाव होय नाही सुरु सुरु असल्यास 
करण्यासाठी । किती विद्यार्थी 
करण्यात लाभ घेत 
आलेले प्रयत्न | आहेत. 
[१ | स्काऊटकब/ 
गाईड/ बुलबुल 
बण्ड युनिट/ एमसीसी 


पृष्ठ ५२ पैकी ३२ 


शासन निर्णय क्रमांकः नानिशा-११२२/प्र.क्र.३८/का.१२ 


३५) आश्रमशाळेमध्ये उपलब्ध असलेली संकिर्ण शैक्षणिक साधन सामुग्री:- 


अ.क्र. | वस्तुचे नाव उपलब्ध नग जादा मागणी आहे काय? 
भै. ==] शिक्षकांचे मेज (टेबल) 

२ शिक्षकांसाठी खुर्च्या 

३ कपाटे 

४ विद्यार्थ्यांकरीता बेंच 

षु बस्करपटी /तरट पटी 


३६) संस्थेस मागीलवर्षी व चालु वर्षी प्राप्त झालेले अनुदान 


तपशील 


मागील वर्षी प्राप्त झालेले 
अनुदान सन 


चालु वर्षी प्राप्त झालेले 
अनुदान सन 


वेतन 


परिरक्षण अनुदान 
१) हप्ता १ला 

२) हप्ता र रा 

३) हप्ता३ रा 

४) हप्त४था 


आकस्मीक खर्च 


इमारत भाडे अनुदान 


३७) अनुदानित आश्रमशाळेचे मागील लेखा परिक्षण झाल्याची तारीख व लेखा परिक्षण अहवाल, त्यातील प्रलंबत 
परिच्छेद व त्यातील किती परिच्छांचा निपटारा करुन घेतला. किती वर्षाचे लेखा परिक्षण ठिलूक आहे. 


(लेखा परिक्षण अहवालाची एक प्रत सादर करावी.):- 


३८) वृक्षारोण कार्यक्रमासाठी एक झाड एक मुल या कर्यक्रमांतर्गत किती झाडे लावली व ( दोन वर्षे वाढ झालेली ) 


किती झाडे जिवंत आहे त्याबाबतचा तपशिल:- 


पृष्ठ ५२ पैकी ३३ 


शासन निर्णय क्रमांकः नानिशा-११२२/प्र.क्र.३८/का.१२ 


३९) चालु शैक्षणिक वर्षात भेटीच्या दिनांकापर्यंत ज्या अधिका-यांनी आश्रमशाळेस भेटी दिल्यात त्यांची नांवे 
दिनांकसह नमुद करावी. 


अ.क्र.  अधिका- | भेटीचा | उपस्थित आढळून आलेले विद्यार्थी भेट दिलेल्या । संस्थेने 
यांचे  । दिनांक | पटावर प्रत्यक्ष उपस्थिती अधिका-यांनी | केलेली 
नाव व दर्शविलेल्या | पूर्तता 
हुद्दा त्रुटी 

निवासी | बहिस्थ | एकूण | निवासी | बहिस्थ | एकूण 

की 

२ 

3 

8 

4 

द 


Yo) शाळेत विद्यार्थ्याचा मृत्यू झाला आहे किंवा कसे, असल्यास त्याबाबतचा तपशिल:- 


४१) शाळेत लैगिक अत्याचाराची घटना घडली आहे किंवा कसे:- 


४२) अन्नातुन/ पाण्यातुन विषबाधा झाल्याची घ्ज्लटना घडली आहे किंवा कसे:- 


अ.क्र. भेट देणा-या समिती सदस्याचे नाव व पदनाम स्वाक्षरी. 


पृष्ठ ५२ पैकी ३४ 


शासन निर्णय क्रमांकः नानिशा-११२२/प्र.क्र.३८/का.१२ 


अनुदानित आश्रमशाळांसाठी तपासणी सूची 


परिशिष्ट ब 
प्रपत्र-ब (२) 


आदिवासी विकास विभाग 


आदविसी विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 
अनुदानित प्राथमिक आश्रमशाळा (फक्त इ. १ ली ते १०/१२ वी) विशेष तपासणी कार्यक्रम विहित प्रपत्र अहवाल 


१.) अनुदानित आश्रमशाळेचे नाव व गांव :- 
तालुका प्रकल्प जि. 


२) आश्रमशाळा भेट दिनांक व वेळ:- 
३) भेट देणाऱ्या अधिकाऱ्यांचे नांव, seal व कार्यालयाचे नांव:- 
४) अनुदानित आश्रमशाळा सुरु झाल्याचे वर्षे:- 
१. शासन मंजुरी आदेशा व दिनांक :- 
(सोबत आदेशाची छायाप्रत जोडावी) 


२. शाळेचा प्रकार:- अनुदानित /फक्त मुलांसाठी/ wad मुलींसाठी/ सह शिक्षण 


३. आश्रमशाळेचा स्तर:- प्राथमिक/माध्यमिक/ उच्चमाध्यमिक 
अ) माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाची मान्यता 


कायम १० वर्ष ५ वर्षे तात्पुरती 


ब) माध्यमिक व Sed माध्यमिक शिक्षण मंडळ मान्यता 
आदेशा क्रमांक व दिनांक:- 


क) माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ मान्यता 


संकेमांक (Index No.) माध्यमिक:- 
मान्यता सांकेतांक (Index No.) उच्चमाध्यमिक:- 


पृष्ठ ५२ पैकी ३५ 


शासन निर्णय क्रमांकः नानिशा-११२२/प्र.क्र.३८/का.१२ 


५) अनुदानित आश्रमशाळेच्या संस्थेचे नाव संपुर्ण पत्ता:- 


६) अ) अनुदानित आश्रमशाळेच्या संस्थेचा धर्मदाय आयुक्‍ताकडील नोंदणी क्रमांक व दिनांक:- 


ब) अध्यक्षांचे नांव - 
सचिवांचे नांव - 


७) आश्रमशाळेची वेळ (शाळा केव्हा भरते व सुटते) 


ड्यत्ता पासून पर्यंत शेरा 
इ.१ते७वी 
इ.८वी ते१०्वी 
इ.११वीते१२वी 
वेळ:- अ) पूर्ण दिवशी:- पासून पर्यंत 
ब) अर्ध्या दिवशी :- पासून पर्यंत 
८). अ) भेटीच्या दिवशी उपस्थिती असलेल्या विद्यार्थ्यांचा तपशील 
at विद्यार्थ्यी पट विद्यार्थी उपस्थिती 
निवासी बहिस्थ एकूण निवासी बहिस्थ एकूण 
मुले | मुली | एकूण | मुले | मुली | एकूण | मुले | मुली | एकूण | मुले | मुळी | एकूण | मुले | मुळी | एकूण | मुले | मुली | एकूण 
१ला 
र्री 
31 
8 aT 
4 a 
द्वा 
(aI 
एकूण 
oT 
ca 
Sa 
१०वा 
एकूण ब 
११वी 
कला 
११वी 


पृष्ठ ५२ पैकी ३६ 


शासन निर्णय क्रमांकः नानिशा-११२२/प्र.क्र.३८/का.१२ 


| विज्ञान 


१२वी 
कला 


१२वी 
विज्ञान 


एकूण 
क 


एकूण 
अ.--ब-- 
क 


ब) बायोमेट्रीक प्रणाली कार्यान्वित आहे/ नाही. 
(अचानक तपासणीच्या आदल्या दिवशी उपस्थिती नमुद करुन उपस्थितीची प्रमाणित प्रत सोबत जोडावी. 


वर्ग 


विद्यार्थ्यी पट 


विद्यार्थी उपस्थिती 


निवासी 


बहिस्थ 


एकूण 


निवासी 


बहिस्थ 


एकूण 


qT 


मुले 


मुली 


एकूण 


मुले 


मुली 


एकूण 


मुले 


मुली 


एकूण 


मुले 


मुली 


एकूण 


ae ee 
3 | ct 


एकूण 


मुले 


मुली 


एकूण 


पृष्ठ ५२ पैकी ३७ 


शासन निर्णय क्रमांकः नानिशा-११२२/प्र.क्र.३८/का.१२ 


९) मागील वर्षात गळती झालेल्या विद्यार्थ्याची माहिती सन 


वर्ग 


विद्यार्थ्यी पट 


३० सप्टेंबरचा पट शौक्षणिक वर्षातील गळती 


गळतीचे प्रमाण कमी करण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नाचा 
तपजील 


मुले | मुली । एकूण मुले मुली एकूण 


१ ला 


QNT 


३्रा 


say 


4a 


excl 


dT 


८वा 


Sa 


40 aT 


११ कला 


११वी 
विज्ञान 


१२वी 
कला 


१२वी 
विज्ञान 


एकुण 


टीप विद्यार्थ्यी सतत गैरहजर राहुन नाव कमी केले असल्यास विद्यार्थ्यी गळती झाले म्हणून ग्राहय धरावे. 


१०) 31) मागील शौक्षणीक वर्षातील वार्षिक परीक्षेबाबत माहिती:- सन २०२१ -२२ 


वर्ग 


विद्यार्थ्यी पट 


विद्यार्थी उपस्थिती 


बसलेले 


सप्टेबरचा पट ३० वार्षिक परिक्षेस उत्तीर्ण झालेले 


निकाल टक्केवारी aI 


मुले | मुली | एकूण |मुले । मुली | एकूण | मुले 


मुली 


एकूण 


मुले 


मुली 


एकूण 


१ ला 


र्री 


३्रा 


6 UT 


4 aI 


& aT 


9 dT 


एकूण अ 


od 


पृष्ठ ५२ पैकी ३८ 


शासन निर्णय क्रमांकः नानिशा-११२२/प्र.क्र.३८/का.१२ 


९्वी 


१०वी 


एकूण ब 


११वी 
कला 


११वी 
विज्ञान 


१२वी 
कला 


१२वी 
विज्ञान 


एकूण क 


एकुण 
अ--ब--क 


ब) मागील शैक्षणिक वर्षातील शिष्यवृत्ती परीक्षेबाबत माहिती:- सन २०२१-२२ 


निकाल 


शिष्यवृती परिक्षेस बसलेले 
विद्यार्थी 


निकाल विद्यार्थी संख्या 


aI 


मुले मुली एकूण 


गुणवत्ता 


५० टक्के ५० टक्के 
पेक्षा जास्त । पेक्षा जास्त 
उत्तीर्ण उत्तीर्ण 


पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती 
परिक्षा 


माध्यमिक शिष्यवृत्ती 
परिक्षा 


माध्यमिक शालांत परिक्षा 


उच्च माध्यमिक शालांत 
परिक्षा 


राष्ट्रीय आर्थिक दुर्बल 
घटक शिष्यवृत्ती परिक्षा 
(एन.एम. एम. एस.) 


राष्ट्रीय प्रज्ञा शोध परिक्षा 
(एन.टी. एस.) 


* शिष्यवृत्ती व इ. १० वी व इ. १२ वी शालांत परिक्षांचे निकाल श्रेणीसंह (Distinction) ५० टक्के किंवा तयापेक्षा 
जास्त, ५० टक्के किंवा त्यापेक्षा कमी गुणप्राप्त विद्यार्थी संख्या नमुद करावी. 


पृष्ठ ५२ पैकी ३९ 


शासन निर्णय क्रमांकः नानिशा-११२२/प्र.क्र.३८/का.१२ 


११ आश्रम शाळेकडे असलेल्या जमनीचा तपशील (मालकी हक्क प्रमाणपत्र उदा.७/१२, ८ अ जोडावा. 


अ.क्र. | जमीनीचा प्रकार स.नं. हेक्‍टर वापरात असलेल्या शेरा 
जागेचे क्षेत्रफळ 
i शासकीय 
२ दान केलेली 
3 संपादित केलेली 
४ खरेदी pact 
षु स्वत:च्या मालकीची 
नि भाडेतत्वावर 
१२) आश्रमशाळेसाठी बांधकाम केलेल्या इमारतीचा तपशील 
क्र | बांधकामाचा प्रकार । संख्या । प्रत्येक एकूण मालकी =| बांधकाम | हवेशीरपणा | जागा पुरेशी 
खोली चौ. | saps । हक्क | प्रकार | व प्रकाया /अपूर्ण 
फूट (चौ.फु.) व्यवस्था 
hei प्रा. मुख्याध्यापक 
कार्यालय 
२  । मा. मुख्याध्यापक 
कार्यालय 
३ अधिक्षक कार्यालय 
४ वर्ग खोल्या 
षु शिक्षक स्टाफ रुम 
६ | सभागृह 
७ डेड स्टॉक रुम 
८ | कोठी गृह 
९ स्वयंपाक गृह 
ee | भोजन गृह 
ब) निवास स्थानासाठी बांधकाम केलेल्या इमारतीचा तपशिल 
क्र | बांधकामाचा प्रक संख्या । प्रत्येक एकूण मालकी | बांधकाम | हवेशीरपणा | जागा पुरेशी 
खोली चौ. । क्षेत्रफळ | हक्क | प्रकार | व प्रकाश /अपूर्ण 
फू. (चौ.फु.) व्यवस्था 
[१ | मुलांचे निवास 
२ | मुलींचे निवास 
३ मुलांसाठी स्नानगृह 
४ | मुलीसाठी स्नानगृह 
५ | मुलांसाठी शौचालय 
६ । मुलींसाठी शौचालय 
9 शिक्षकांसाठी 
स्वच्छता गृह 


पृष्ठ ५२ पैकी ४० 


शासन निर्णय क्रमांकः नानिशा-११२२/प्र.क्र.३८/का.१२ 


८ | शिक्षकांसाठी मुतारी 


९ अधिक्षक निवास 


al अधिक्षिका निवास 


pa | १ । मुख्याध्यापक निवास 


१२ | शिक्षक निवास 


१३ | वर्ग४-कर्मचारी 
निवास 


१) वसतीगृह इमारत/ आश्रमशाळा इमारत स्थानाबाबत अभिप्राय 


२ कर्मचारी निवास संख्या नमुद करुन, कर्मचारी मुख्यालयी राहतात किंवा कसे याची पुराव्यासह अभिप्राय नमुद 
करावे. 


क) ग्रंथालय, संगणक कक्ष प्रयोगशाळा इमारतीचा तपशील. 


अक्र. | बांधकामाचा संख्या प्रत्येक एकूण मालकी बांधकाम | हवेशीरपणा | जागा पुरेशी 
प्रकार खोली क्षेत्रफळ | हक्क प्रकार वप्रकाहा =| /अपूर्ण 
dpe. | (चौ.फु.) व्यवस्था 
[१ | ग्रंथालय 
संगणक कक्ष 
प्रयोगशाळा 


ड) संपूर्ण शालेय परिसराला संरक्षक भिंत /कंपाऊड उपलब्ध आहे किंवा कसे:- 
(असल्यास तपशिल खालील रकान्यात नमुद करावे) 


| विट बांधकाम प्लास्टर गेटसह विट बांधकाम प्लास्टर विना, जाळीचे कंपाऊड गेटसह तार कंपाऊंड , गेटसह 
गेटसह 


पृष्ठ ५२ पैकी ४१ 


शासन निर्णय क्रमांकः नानिशा-११२२/प्र.क्र.३८/का.१२ 


१३) अ) आश्रमशाळेची इमारत (शाळा इमारत, वसतीगृह इमारत, कार्यालयीन इमारत, कर्मचारी निवासस्थाने, 
मैदाने इत्यादीसह भाडेतत्वावर असल्यास मंजूर मासिक/वार्षिक भाडे:- 


ब) इमारत ज्याच्या कडून भाडेतत्वावर घेतली आहे त्याचे नांव:- 
याबाबत आव्यक कागदोपत्री पुरावे जोडावेत. 


१४) 


वसतीगृहाच्या स्वयंपाकगृहाची व्यवस्था. 


स्वतंत्र स्वयंपाकगृह आहे काय? 


क्र. 


तपशील 


aI 


गॅस सुविधा 


]ोगडया 


स्वयंपाकाची भांडी, पातेले 


Oe || a ee 


चपात्या ठेवण्यासाठी पातेले ठेवण्यासाठी 
काय सुविधा आहे. 


१५) अ) अग्निशमन व्यवस्था आहे/ नाही (संख्या ):- 


असल्यास सुस्थितीत आहे काय:- 
ब) अनुदानित आश्रमशाळाझाळेच्या इमारतीचा तप्रील 


१. शासकीय अनुदानाने इमारत बांधली आहे किंवा कसे:- 


२. असल्यास इमारत बांधकाम अनुदान किती रक्‍कम मंजुर झाली व ती केव्हा मिळाली:- 


अ) प्राथमिक विभाग बांधकाम :- 


ब) बांधकाम अनुदानाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर केल्याचा दिनांक :- 


१६ आ प्रत्येक खोलीत विजेची सोय कशी काय आढळली याबाबतचा TARTS: 

एकूण लावलेले बल्ब संख्या । टयुबलाईंट संख्या | सिलींग संख्या पर्यायी व्यवस्था 

खोल्याची जनरेटर/ रॉकेल/ 

संख्या इनर्व्हटर/ सौर 
र्जा 


पृष्ठ ५२ पैकी ४२ 


शासन निर्णय क्रमांकः नानिशा-११२२/प्र.क्र.३८/का.१२ 


ब) विद्युत फिटिंगची स्थिती बाबतचा तपशिल:- 


अ.क्र. | तपशील चालु सुस्थितीत । बंद चालु .परंतु 
धोकादायक 
स्थितीत 

|| विद्युत मिटर 
२ वायरिंग कसे आढळले 
३ स्विच बोर्ड, बटन कसे आढळले 
१७ आ आश्रमशाळेवर असलेली पाण्याची सुविधा (पाण्याचे स्त्रोत) 

अक्र. पाण्याचे साधन विद्युत पंप आश्रमशाळे उपलब्ध कालावधी 

बसविलेले आहे | पासुन स्त्रोताचे 
काय? अंतर (कि.मी) 
— २ 3 8 4 & 9 
2 पाणीपुरवठा योजना 
नळाचे पाणी 

३ हातपंप/ बोअरवेल पाणी 
४ विहिरीचे पाणी 
4 नदीचे पाणी 
ब) पाण्याचा साठा करण्याकरीता आश्रमशाळेवर कोणती व्यवस्था आहे. सदर व्यवस्था पुरेशी आहे काय ? 
अ.क्र. | तपशील क्षमता लिटर शरा 
ee | पाण्याच्या टाक्या 
२ हौद 
३ अन्य 


१८) निवासी विद्यार्थ्याचे हालचाल रजिस्टर ठेवळे आहे काय, असल्यास तपशिल नसल्यास त्याची कारणे:- 


१९) अ) वसतीगृहातील मुलीच्या मायिक पाळीचे नोंदिचे रजिस्टर अद्यावत आहे किंवा कसे:- 


ब) विद्यार्थीनी वसतीगृहात स्त्री अधिक्षीका/ शिक्षीका आहे किंवा कसे:- 


क) वर्ग-४ स्त्री कर्मचारी विद्यार्थीनी समवेत त्यांच्या वसतीगृहात झोपतात किंवा कसे:- 


ड) वसतीगृहात धोक्याची घंटा बसविलेली आहे किंवा कसे, असल्यास कार्यरत आहे किंवा कसे:- 


पृष्ठ ५२ पैकी ४३ 


शासन निर्णय क्रमांकः नानिशा-११२२/प्र.क्र.३८/का.१२ 


२० लेखन साहित्य 


अ.क्र. ।वस्तु वाटप दिनांक किती विद्यार्थ्याना वाटप केले 
।१ | क्रमिक पुस्तके 
२ प्रत्येक विषयासाठी स्वंतत्र वह्या 
३ कंपास पेटी 
४ पेन 
षु पाटी 
६ प्रयोगवही 
9 चित्रकला 
८ रंगपेटी 
अन्य साहित्य असल्यास त्याचा तपशिल 
[१० | fo) 


२१ आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांना खाळील सुविधा दिल्याबाबतचा तपशिल:- 
(वाटपाचा दिनांक नमुद करावा/ वाटप रजिस्टर तपासुन पहावे) 


अ.क्र वस्तु वाटप दिनांक किती विद्यार्थ्याना वाटप 
केले 
heed आंथरुण 
२ पांघरुण 
३ ताट 
४ वाटी 
षु ग्लास 
& शालेय गाणवेडा 2/9 
9 नाईट ड्रेस/ गाऊन/ Hal पायजमा 
खोबरेल तेल (दरमहा) 
कपडयाचा साबण (दरमहा) 
1१० | ० अंगाचा साबण (दरमहा) 
1११ | १ अन्य वस्तु असल्यास त्याचा तपशिल 
१२ 
१३ 


22) भेटीच्या दिवशी विद्यार्थ्यांना काय जवण देण्यात आले त्याबाबतचा तपशिल:- 
( जेवणाणाची चव घेतली असल्यास त्याबाबतचा अभिप्राय) 


सकाळ :- नास्ता :- 
भोजन:- 
सायंकाळी :- भोजन :- 


पृष्ठ ५२ पैकी ४४ 


शासन निर्णय क्रमांकः नानिशा-११२२/प्र.क्र.३८/का.१२ 


२३) आठवडाभर जेवणात काय दिले जाते याचा मेनु/ भोजनगृहात कोठे लावला आहे:- 


२४) भोजन गृहात चव रजिष्टर ठेवण्यात आले आहे काय ? असल्यास त्यावरील गेल्या आठवडयातील नोंदीचा 
तपशील नमुद करावा:- 


२५) भेट दिली त्या दिवशी कोठीगृहात शिल्लक असलेल्या वस्तुंचा तप्रील/ धान्यसाठा प्रत्यक्ष मोजुन तपासून नोंद 


करावी. 
अक्र. | खाद्य वस्तुचे नाव प्रत्यक्ष । रजिस्टर प्रमाणे शिल्लक तफावत शिल्ल्क 
शिल्लक क्विटल । किग्रॅम ग्रॅम | कमी (-) वस्तुंची 
अधिक (+) स्थिती/दर्जा 
[१ गहु/बाजरी/ ज्वारी 
२ आटा कनीक 
3 तांदुळ 
४ तुरदाळ 
4 चनादाळ 
नि उडीददाळ 
७ खाद्य तेल 
८ मिरची पावडर 
९ गरम मसाला 
शिक हळद 
।११ | जिरे 
१२ । मोहरी 
१३ उसळ/मठ/वाटाणा/ 
हरभरा 
१४ साखर 
94 पोहे 
१६ मीठ 
१७ ।रवा 


पृष्ठ ५२ पैकी ४५ 


शासन निर्णय क्रमांकः नानिशा-११२२/प्र.क्र.३८/का.१२ 


१८ अन्य वस्तुंचा तपशिल 


१९ 


२० 


२१ 


२२ 


(२) भाजीपाला 


अक्र. | तपशील प्रत्यक्ष रिक रजिस्टर प्रमाणे शिल्लक तफावत | शिल्ल्क 
कमी (--) | वस्तुंची 
अधिक | स्थिती/दर्जा 
(+) 

क्विटल ।कि.ग्रंम ग्रॅम क्विटल | fey ग्रम 

ae. | पालेभाजी 

२ कंदभाजी 

३ फळभाजी 

४ कांदे 

षु अद्रक 

६ लसुन 


२६) फिरते वैद्यकीय पथकामार्फत चालु शैक्षणिक वर्षात विद्यार्थ्याच्या करण्यात आलेल्या तपासणीचा तपशील 


अ.क्र वैद्यकीय तपासणीचा दिनांक तपासणी केलेल्या विद्यार्थी संक्ष्या 
अधिका-यांचे नांव व 
gel 
तपासणी केलेल्य पुढील उपचारासाठी 
केलेली शिफारस 


पृष्ठ ५२ पैकी ४६ 


शासन निर्णय क्रमांकः नानिशा-११२२/प्र.क्र.३८/का.१२ 


शैक्षणिक विभाग 


२७ आश्रमशाळेतील मुख्याध्यापक /शिक्षक /शिक्षकेत्तर कर्मचा-यांची माहिती. 


अक्र. | कर्मचा- | हुद्या संवर्ग पात्रता प्रशिक्षित नेमणूक | शिकवित | सेवांतर्गत | मान्यता 
यांचे नाव ST/SC/ अप्रशिक्षित | दिनांक | असलेले | शिक्षण आहेनाही / 
NT/DT/ वर्ग विषय | झाले आहे 
OBC/SB काय 
C/OPEN 
aa मुख्याध्यापक 
(प्राथमिक) 
२ पदविधर प्रा. 
शिक्षक 
३ उपशिक्षक 
8 उपशिक्षक 
4 उपशिक्षक 
& उवशिक्षक 
७ उपशिक्षक 
८ उपशिक्षक 
९ अधिक्षक 
| 90 | अधिक्षिका 
Pel मुख्याध्यापक 
(माध्यमिक) 
१२ मा.शिक्षक 
१३ मा.शिक्षक 
१४ मा. शिक्षक 
१५ मा. शिक्षक 
१६ स्वयंपाकी 
१७ स्वयंपाकी 
१८ स्वयंपाकी 
१९ स्वंयंपाकी 
२० स्वयंपाकी 
२१ शिपाई 
२२ Wan. परिचर 
२३ कामाठी 
२४ कामाठी 
२५ मदतनीस 
२६ पहारेकरी 
२७ 
२८ 
२९ 


टिप:- लागू असेल तेथे माहिती भरावी अन्यथा निरंक म्हणावे 


२८) सर्व विषय शिक्षकानी अध्यापन साहित्य निर्मीती केली आहे काय ? असल्यास छायाप्रती सादर कराव्यात:- 


पृष्ठ ५२ पैकी ४७ 


शासन निर्णय क्रमांकः नानिशा-११२२/प्र.क्र.३८/का.१२ 
२९) 3) शालेय अभ्यासक्रमाचे व परिक्षांचे वार्षिक नियोजन सर्व शिक्षकांनी केळे आहे काय ? 
(प्रत्यक्ष बघून खात्री करावी) 


ब) शिक्षकांच्या टाचण वहया मुख्याध्यापकाकडून नियमितपणे तपासल्या जातात काय? 
(प्रत्यक्ष बघून खात्री करावी) 


३० ओ शालेय ग्रंथालयातील पुस्तके 


प्रकार पुस्तकांची संख्या छापील किमत 


शिक्षक ग्रंथालय 


विद्यार्थी ग्रंथालय 


वर्तमान पत्रे 


नियम कालिके 


शब्द कोडा मराठी 


शब्दकोश हिदी 


शब्द कोठा इंग्रजी 


ब) शैक्षणिक साहित्य. 


प्रकार संख्या aT 


फळा 


खडू/मोहिम साहित्य 


नकाठो 


तक्ते 


गणित/ भुमिती पेटी 


पृथ्वीचा गोल 


आलेख फळा 


टि.व्ही. 


रेडीओ 


टेपरेकॉर्डर 


अन्य साहित्य असल्यास तपशिल 


३१) विज्ञान साहित्याबाबत माहती. 


अ.क्र. | प्रकार पुरेसे अपूर्ण आवड्यकते पेक्षा 
जास्त 


ee विज्ञान पेटी 


पृष्ठ ५२ पैकी ४८ 


शासन निर्णय क्रमांकः नानिशा-११२२/प्र.क्र.३८/का.१२ 


प्रयोगासाठी टेबल 


शास्त्रीय प्रतिकृती 


शास्त्रीय तक्ते 


आव्यक रसायने 


सुर्यमाला प्रतिकृती 


चंद्रग्रहण / सुर्यग्रहण 


कंपास 


“2 | (२| 6 । mom 


तपशिल 


अन्य साहित्य असल्यास 


३२) आ) आश्रमशाळेत माहिती तंत्रज्ञान विषय सुरु करण्यात आला आहे किंवा कसे, असल्यास तपशिल:- 


३३) क्रीडा विभाग उपक्रम 


BH) शाळेत उपलब्ध क्रींडागण क्षेत्रफळ (हेक्टरमध्ये): 


(उपलब्ध क्रिडा मैदाने) 


क) कार्यान्वित संगणक संख्या :- 


ब) असल्यास स्वतंत्र संगणक कक्ष आहे किंवा कसे:- 


ड) संगणक विषय शिकविण्यास प्रशिक्षित शिक्षक आहे काय? 


, | मैदान (स्वतंत्रपणे) 


क्षेत्र फळ 


aI 


खो-खो 


कबडी 


क्रिकेट 


व्हाळीबाल 


धावणे (रनिंग ट्रक) 


ब) उपलब्ध असलेले क्रिडा साहित्यबाबत माहिती. 


अ.क्र. | खेळाचे नांव वापरात असलेल्या खेळाचे मैदान उपलब्ध | मागणी /गरज आहे 
संचाची संख्या आहे काय काय 

१ | क्रिकेट 

२ फुटबॉल 

३ बास्केट बॉल 

8 बेसबॉल 


पृष्ठ ५२ पैकी ४९ 


शासन निर्णय क्रमांकः नानिशा-११२२/प्र.क्र.३८/का.१२ 


षु व्हालीबौल 
हाकी 
सिगबार 
डबलबार 

९ डंबेल्स 

[१० लेझिम 

| खो-खो 

१२ मल्लखांब 

१३ रिंग 

१४ स्कीपींग रोप 


३४) शाळेवर खालील उपक्रम चालु असल्यास त्याचा तपशिल:- 


अ.क्र उपक्रमाचे नाव होय नाही सुरु सुरु असल्यास 
करण्यासाठी । किती विद्यार्थी 
करण्यात लाभ घेत 
आलेले प्रयत्त | आहेत. 
कक स्काऊटकब / 
गाईड/ बुलबुल 
बण्ड युनिट/ एमसीसी 
३५) आश्रमशाळेमध्ये उपलब्ध असलेली संकिर्ण शैक्षणिक साधन सामुग्री:- 
अ .क्र. | वस्तुचे नाव उपलब्ध नग जादा मागणी आहे काय? 
can शिक्षकांचे मेज (टेबल) 
२ शिक्षकांसाठी खुर्च्या 
३ कपाटे 
४ विद्यार्थ्यांकरीता बेंच 
५ THRU /तरट पटी 
३६) संस्थेस मागीलवर्षी व चालु वर्षी प्राप्त झालेले अनुदान 
अ.क्र. । तपशील मागील वर्षी प्राप्त झालेले । चालु वर्षी प्राप्त झालेले 
अनुदान सन अनुदान सन 
a वेतन 
२ परिरक्षण अनुदान 
१) हप्ता १ ला 
२) हप्ता २ रा 
३) हप्ता रा 
४) हप्ता ४ था 


पृष्ठ ५२ पैकी ५० 


शासन निर्णय क्रमांकः नानिशा-११२२/प्र.क्र.३८/का.१२ 


३ आकरस्मीक खर्च 


8 इमारत भाडे अनुदान 


३७) अनुदानित आश्रमशाळेचे मागील लेखा परिक्षण झाल्याची तारीख व लेखा परिक्षण अहवाल, त्यातील प्रलंबत 
परिच्छेद व त्यातील किती परिच्छांचा निपटारा करुन घेतला. किती वर्षाचे लेखा परिक्षण शिल्लक आहे. 
(लेखा परिक्षण अहवालाची एक प्रत सादर करावी.):- 


३८) वृक्षारोण कार्यक्रमासाठी एक झाड एक मुल या कर्यक्रमांतर्गत किती झाडे लावली व (दोन वर्षे वाढ झालेली) 
किती झाडे जिवंत आहे त्याबाबतचा तपशिल:- 


३९) चालु शैक्षणिक वर्षात भेटीच्या दिनांकापर्यंत ज्या अधिका-यांनी आश्रमशाळेस भेटी दिल्यात त्यांची नांवे 
दिनांकसह नमुद करावी. 


अ.क्र.  अधिका- | हुद्या । उपस्थित आढळून आलेले विद्यार्थी भेट दिलेल्या । संस्थेने 
यांचे । भेटीचा | पटावर प्रत्यक्ष उपस्थिती अधिका-यांनी | केलेली 
चाव । दिनाक Para] alter एकूण | निवासी | बहिस्थ | एकूण १) गतत 

aa 

२ 

3 

8 

4 

द 

9 


४० शाळेत विद्यार्थ्याचा मृत्यू झाला आहे किंवा कसे:- 


४१) शाळेत लैगिक अत्याचाराची घटना घडली आहे किंवा कसे:- 


४२) अन्नातुन/ पाण्यातुन विषबाधा झाल्याची घटना घडली आहे किंवा कसे:- 


पृष्ठ ५२ पैकी ५१ 


शासन निर्णय क्रमांकः नानिशा-११२२/प्र.क्र.३८/का.१२ 


भेट देणा-या समिती सदस्याचे नाव व पदनाम 


स्वाक्षरी 


पृष्ठ ५२ पैकी ५२ 


